श्री. नरेंद्र श्रीधर कानफाडे, सेवानिवृत्त 
शिल्पनिदेशक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई यांना शिल्प निदेशक पदाच्या 


पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन START क्र.न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.४३९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ३१मे, २०२४. 


वाचा:- संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे दि. ०३/०७/२०२३ रोजीचे पत्र 


आदेठा 


श्री. नरेंद्र श्रीधर कानफाडे, सेवानिवृत्त शिल्पनिदेशक यांनी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे दि. २२/०४/२०१९ रोजीचे पत्र (मानीव दिनांक मंजूर न करण्याबाबत) 
रद्द करणे व त्यास अनुसरुन करण्यात आलेल्या कार्यवाहीस स्थगिती मिळण्यासाठी मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र. ६४२/२०१९ दाखल केला होता. सदर 
प्रकरणी मा. न्यायाधिकरणाने दि. ०५/१२/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये श्री. नरेंद्र श्रीधर 
कानफाडे, सेवानिवृत्त शिल्पनिदेशक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना श्री. 
छापेकर यांचा शिल्प निदेशक पदावरील पदोन्नतीचा दि. १०/०९/१९८५ हा मानीव दिनांक देण्याबाबत 
आदेशा दिले आहेत. त्या अनुषंगाने श्री. नरेंद्र श्रीधर कानफाडे यांना श्री. छापेकर 
यांचा शिल्प निदेशक पदावरील पदोन्नतीचा दि. १०/०९/१२८५ हा मानीव दिनांक मंजूर 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


२. श्री. नरेंद्र श्रीधर कानफाडे, सेवानिवृत्त शिल्प Meare यांना शिल्प निदेशक पदासाठी खालील 
विवरणापत्रानुसार त्यांना सेवा कनिष्ठ असलेल्या श्री. बी.ए. छापेकर यांचा शिल्प निदेशक पदाच्या 
पदोन्नतीचा दिनांक हा मानीव दिनांक देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. । कर्मचाऱ्याचे नाव सेवा कनिष्ठ कर्मचारी व शिल्प निदेशक 
क्र. त्यांना देण्यात आलेला पदावरील पदोन्नतीचा 
शिल्प निदेशक पदावरील मानीव दिनांक 
नियमित पदोन्नतीचा दिनांक 
i श्री. नरेंद्र श्रीधर श्री. बी.ए. छापेकर दि. १०/०९/१९८५ 
कानफाडे दि. १०/०९/१९८५ 


३. श्री. नरेंद्र श्रीधर कानफाडे यांना शिल्प निदेशक पदावरील मानीव दिनांक हा सेवाज्येष्ठता व 
वेतननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा. तसेच श्री. कानफाडे यांची शिल्प निदेशक पदावरील मानीव 
दिनांक १०/०९/१९८५ पासून काल्पनिक वेतननिश्चिती करुन, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांना शिल्प निदेशक 
पदावरील प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय राहील. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.४३९/व्यशि-१ 


४. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. ०६/०६/२००२ मधील 
तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, 
त्याचा संकेतांक २०२४०५३११५३६५१७६०३ असा आहे. हा आदेशा डीजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


id by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Ih 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
P RA D E E P S A H E B RA O EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
4.20=12a2d958f75709e9720b38b5349dae 1 6ef85e08a91e69177d8b9 
4222599८13 ॥ 


|Code=400032, st=Maharashti 

S H | VTA R E ialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB 
6CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARI 
Date: 2024.05.31 15:49:56 +05'30' 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍ताळय 
(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय) 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
3) संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


